अर्थसंकल्पीय अनुदान 20-2024 मागणी 
क्र. वाय-०६, ४४०२मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर) (४४०२ 
११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MYST १६२०/प्र.क्र. ६९-आ/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १६ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अंर्तसं-२०२०/प्र.क्र.६०/अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२० 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र. ६९-अ/पापु- 
१५, दि. १६.०७.२०२० 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र. ६९-अ/पापु- 
१५, दि. २७.१०.२०२० 


प्रस्तावना - 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)” या लेखाशीर्षांतर्गत ०१-वेतन व ०२-मजूरी या उद्दिष्टाखाली 
अनुक्रमे रू.२५९११७०००/- व रू. ३६३०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनुक्रमे 
रूपये १५५४७०२००/- व ७२६००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.२ व ३ अन्वये अर्थसंकल्प अंदाज, 
वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना वितरित करण्यात 
आले आहे. (०१) वेतन व (०२) मजुरी या उद्दिष्टाखाली पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा वेतन व मजूरी 
यावरील खर्च भागविण्यासाठी ४४०२ ११४८ या लेखाशिर्षातंर्गत (०१) वेतन व (०२) मजूरी या 
उद्दिष्टाखाली अनुक्रमे रू. ३,८८,६७,५५०/- (रूपये तीन कोटी अठ्ठ्याऐंशी लाख AGUS हजार पाचशे 


झासन निर्णय क्रमांकः बियूडी-१६२०/प्र.क्र.६९-आअ/पापु-१५ 


पन्नास फक्त) व १८,१५०/- (रूपये अठरा हजार एकशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान संचालक, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लळेखाशीर्षखाली उपरोक्त अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ ते १३ व सोबतच्या परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)” या लेखाशीर्षांतर्गत (०१) वेतन व (02) मजूरी या उद्दिष्टांखाली 
दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१६१२२२०१२९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
G a Nn e S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=Water Supply And Sanitation Department, 
ह 5 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e91 7ff 
N | V [| 1 tt | alef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b5fb711c8 
05de49788678b97015bb0cac990e3b375423, 
> a Wa | cn=Ganesh Nivrutti Pawar 
Date: 2020.12.16 14:44:31 +05'30' 
(गणेश पवार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

३. सहसंचालक(मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियूड़ी-१६२०/प्र.क्र.६९-आअ/पापु-१५ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
. निवड नस्ती (पापु-२०) 


eo (२ ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


